मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्त सहायक मोटार 
वाहन निरीक्षक यांच्या महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे 
या संस्थेतील प्रशिक्षणासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी- ०८२२/प्र.क्र.२१७/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय, क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक 
२३.०९.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमव्हीडी-१११९/प्र.क्र.२५०/परि-४, दि. २४.०२.२०२२. 
३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-१४(१)/ 
२०२०/ जा.क्र. ९०६२, दि. ११.०८.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट-३ येथील पत्रान्वये परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विनंती 
केल्यानुसार, मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्त ८४ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या दुसर्‍या 
तुकडीचे महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेतील प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेतील मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्त ८४ 

सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या दुसऱ्या तुकडीच्या आठ आठवड्यांच्या प्रशिक्षणासाठी खालील 

TRA नमूद केल्यानुसार येणाऱ्या रु. ५६,४४,८००/- (रुपये छप्पन लाख चव्वेचाळीस हजार scat 

मात्र) इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

परवाच || ae प्रशिक्षणाचा प्रति । प्रशिक्षण एकूण 


अ.क्र. संस्थेचे नाव कावी दिन/ प्रति खर्च रक्‍कम 
कालावधी ची संख्या 


प्रशिक्षणार्थी खर्च 
दि.२५.०५.२०२ 
महाराष्ट्र गुप्तवार्ता र्ते 
* दि.१९.०७.२०२ ८४ १,२००/- रु. ५६,४४,८०० 
प्रबोधिनी, पुणे : ; : 


(५६ दिवस) 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी- ०८२२/प्र.क्र.२१७/परि-४, 


२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनावरील कर, (०१) (०२) मोटार वाहन 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (योजनांतर्गत) (२०४१ ०३४१)-१३ कार्यालयीन खर्च" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला उप विभाग-तीन मधील अनुक्रमांक-४ व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका मधील परिच्छेद २७ (२) (अ) नुसार एखाद्या योजनेला/ प्रकल्पाला 
प्रशासकीय (वित्तीय मंजूरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक रुपये पन्नास लक्ष 
व अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत रुपये पाच कोटी योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना आहेत. या अधिकारान्वये सदरहू शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०५१६२००५२०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 


JAYSEN JAYPRAKASH उणा 
2.5.4.20=fac1868a3a3bc6240407 2a90fb604cfa54ccOc6b396bbe9f862cb 


814602e0bfd, 


pseudonym=92EF270887986A691552A8D64F6665 19350065AB, 
serial INumber=7C9E48AC69F3 1 3DEECCD6E9EECEEAS7A822C9D8CCACD 


64DD1C5031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/प्रशासन/ळेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप/सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे. 

१२.निवडनस्ती- (परि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


